अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा-ठाणे मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय व उपविभागीय नियत अस्थायी व 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 93 एप्रिळ, २०१८ 


पहावे :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा- २०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी, 
दिनांक ०७.०२.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ आ.७(६)/१११७, 
दिनांक १९.०३.२०१८ चे पत्र. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक ०५.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा- ठाणे व मंडळातर्गत असलेल्या ४ 
विभागीय व १५ उपविभागीय या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४३७ पदांना व रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४५ पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०७.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयन्वये दिनांक 
०१.०१.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. आता त्याच कार्यालयातील नियत 
अस्थायी अस्थापनेवरील ४३७ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४३ अश्ा एकूण ४८० पदांना मुदतवाढ मंजूर 
करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक 
०५.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा- ठाणे व मंडळांतर्गत असलेल्या ४ विभागीय 
व १५ उपविभागीय या कार्यालयातील दिनांक ७.०३.२०१७ च्या आदेशान्वये झालेल्या कार्यालय फेर रचनेनुसार नियत 
अस्थायी अस्थापनेवरील ४३७ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४३ असे एकूण ४८० पदांना खालील अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर सुधारित 
आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील बांधकाम 
कार्यप्रकारातील ४ विभाग व १५ उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अनुक्रमे सोबतचे परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


३. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदावरील होणारा खर्च हा मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे या वरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर), १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (02) योजनंतर्गत, (०२) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१-एच 
७५४) ५४ गुंतवणूका, व नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मागणी क्रमांक आय-५,४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च १९० सार्वजनकि क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (ov) योजनेत्तर वेतनावरील 
खर्चासाठी भागभांडवली अंशदान (0¥)(03) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, भागभांडवली अशांदान (४७०१ आय 
१८९) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक ०५.०३.२०१८ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१५०००३१५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manisha Sanjay Sawant 
Of Maharashti Water 


Manisha Re: Department, postalCode=400032, 
st=I 
2.5. )8९708410९62008750930542141036468 
१65891 fafb9053eb8b9acd 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ" व "ब " Sanjay Sawant ५५-७५” 
Date: 2018.04.13 15:01:26 +05'30° 


(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह :- 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

) 

) 

) 

) 


av AD 


3 


Cc 
eS 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 32. 

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

८) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश,मुंबई 

९) अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा, ठाणे. 
१०) कार्यासने, अर्थसंकल्प-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


८४) 


७ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


शासन निर्णय क्रमांक मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी, दिनांक :- १३ एप्रिल, २०१८ 


सोबतचे परिशिष्ट "अ" 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


३ 


उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा (ठाणे) 


. अधीक्षक अभियंता 


. सहाय्यक अधीक्षक अभियंता 


, अधीक्षक 


१ 
२ 
3. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 
8 


५. प्रथम लिपीक 


६. वरिष्ठ लिपीक 


७. कनिष्ठ लिपीक 


८. उच्च श्रेणी लघुलेखक 


९. टंकलेखक 


१०. संगणक 


११. मुख्य आरेखक 


१२. सहाय्यक आरेखक 


१३. नाईक 


१४. शिपाई 


94. वाहन चालक 


१६. चौकीदार 


oO} -0 । ws] of} Oo} of] - }] w] - | KC] KC] oO] oO} Aw] Of] Of] 9८ 


एकूण पदे 


A 
fos 


संकल्पचित्र उपविभाग, ठाणे 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 | “० | OO}; -0 । -0 | 9८ | A] O|] CK] -8 


एकूण पदे 


ae) 
ios 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, 
कामार्ली 


१. कार्यकारी अभियंता 


२. उप कार्यकारी अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


३. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


४. विभागीय लेखापाल 


५. प्रथम लिपीक 


-O 


६. वरिष्ठ लिपीक 


Cc 
es 


७. कनिष्ठ लिपीक 


८. निम्न श्रेणी लघुलेखक 


९. भांडार पाल 


१०. सहाय्यक भांडारपाल 


११. टंकलेखक 


१२. संगणक 


१३. आरेखक 


१४. सहाय्यक आरेखक 


१५. नाईक 


जि. जि जज Of}; त | OO} Of] 09-9८ 


१६. शिपाई 


Cc 
es 


१७. वाहन चालक 


१८. चौकीदार 


एकूण पदे 


ay 
9८ 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र.४, कामार्ली 


, उप अभियंता 


q 
२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 
3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 |“ | OO}; Of}; -0 | 9८ | “> | O|] CK] oO 


एकूण पदे 


ae) 
ios 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र.५, कामार्ली 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


A} Of; -0 | -0 । CO] “>)  - | 9८ | -o 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


१०. चौकीदार 


-O 


एकूण पदे 


me) 
ios 


णे मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
उंबर्डे-पेण 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 | “> | oO] Of}; -0 । 9८ । A] -0 । KC} -8 


एकूण पदे 


me) 
ios 


हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
महाड 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-9 | A] -0 | -8 


एकूण पदे 


रायगड पाटबंधारे विभाग क्र.२, 
कोंकणभवन 


१. कार्यकारी अभियंता 


२. उप कार्यकारी अभियंता 


३. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


४. विभागीय लेखापाल 


५. प्रथम लिपीक 


६. वरिष्ठ लिपीक 


७. कनिष्ठ लिपीक 


८. निम्न श्रेणी लघुलेखक 


९. भांडार पाल 


१०. सहाय्यक भांडारपाल 


११. टंकळेखक 


१२. संगणक 


१३. आरेखक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


१४. सहाय्यक आरेखक 


१५. नाईक 


१६. शिपाई 


१७. वाहन चालक 


१८. चौकीदार 


एकूण पदे 


रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.१, कर्जत 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 | >) | OO] Of}; -0 । 9८ । >) | -0 । CK} -8 


एकूण पदे 


ae) 
ios 


| 


रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.२, कर्जत (बांधकाम) 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 | “> | Of] -9 । -0 । C}] A] O|] CK} -8 


एकूण पदे 


ae) 
९ 


| 


रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.३, कोलाड (बांधकाम) 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


A} -0 | Of} O}] CK] oO] 0 | CK} -5 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


१०. चौकीदार 


एकूण पदे 


१२ 


जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण 
उपविभाग, कोलाड (बांधकाम) 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


एकूण पदे 


-0 
on 


१३ 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
शहापूर 


१. कार्यकारी अभियंता 


२. उप कार्यकारी अभियंता 


3. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


४. विभागीय लेखापाल 


५. प्रथम लिपीक 


६. वरिष्ठ लिपीक 


७. कनिष्ठ लिपीक 


८. निम्न श्रेणी लघुलेखक 


९. भांडार पाल 


१०. सहाय्यक भांडारपाल 


११. टंकळेखक 


१२. संगणक 


१३. आरेखक 


१४. सहाय्यक आरेखक 


१५. नाईक 


१६. शिपाई 


१७. वाहन चालक 


१८. चौकीदार 


-0 | -0 | WwW] -0 | Of}; - | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -0 । -0 । O | -0 । A] O | 0 


एकूण पदे 


A 
ae) 


i 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग क्र.१, ate 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 
४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


०८ | *) | oO] 09८ | -5 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


Oo}; A} oO} नि 


एकूण पदे 


ae) 
“ 


१५ 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग क्र.२, arate 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 | “> | Of] Of}; -0 । C}] A] O|] CK} -8 


एकूण पदे 


ae) 
“ 


१६ 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग क्र.३, पडघा 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-0 | “> | -0 । Of}; -0 । C}] A] O|] CK} -8 


एकूण पदे 


। 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, कळवा 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


१०. चौकीदार 


एकूण पदे 


१८ 


१८ 


पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, सूर्यानगर 


१. कार्यकारी अभियंता 


२. उप कार्यकारी अभियंता 


[७] 


3. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


४. विभागीय लेखापाल 


५. प्रथम लिपीक 


६. वरिष्ठ लिपीक 


७. कनिष्ठ लिपीक 


८. निम्न श्रेणी लघुलेखक 


९. भांडार पाल 


१०. सहाय्यक भांडारपाल 


११. टंकळेखक 


१२. संगणक 


१३. आरेखक 


१४. सहाय्यक आरेखक 


१५. अनुरेखक 


१६. भांडार लिपीक 


१६. दप्तरी 


१७. नाईक 


१८. शिपाई 


१९. वाहन चालक 


२०. चौकीदार 


लले. | .>9) | अती. of] जले. | Of] Al] oO} OF}; OF}; HI] oO}; Oo} OO] SIN] Of] Of; ०७८ 


एकूण पदे 


ce 
Ee) 


१९ 


पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, मनोर 


१. उप अभियंता 


२. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 


3. वरिष्ठ लिपीक 


४. कनिष्ठ लिपीक 


५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


६. अनुरेखक 


७. टंकलेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 
एकूण पदे 


Oo] “० | OO}; Of}; -0 | 9८ | VM] oO] 9८ | -9 


१८ 


२० 


१. उप अभियंता 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम । २. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. 8 
उपविभाग, वाडा ३. वरिष्ठ लिपीक 1१ 
४. कनिष्ठ लिपीक २ 
५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक ४ 
६. अनुरेखक Pa 
७. टंकलेखक Fa 
८. वाहन चालक Poa 
९. शिपाई २ 
१०. चौकीदार 1१ 
एकूण पदे १८ 
२१ । पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम | १. उप अभियंता 1१ 
उपविभाग, जव्हार २. कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभि. ४ 
३. वरिष्ठ लिपीक 1१ 
४. कनिष्ठ लिपीक ३ 
५. स्थापत्य अभि. सहाय्यक ४ 
६. अनुरेखक Pa 
७. टंकलेखक po 
८. वाहन चालक Poa 
९. शिपाई २ 
१०. चौकीदार 1१ 
एकूण पदे १८ 
एकूण पदे (१ ते २१) ४३७ 
ilanisha 1711 अ 


25. 


Sanjay Sawant « 


want 
Date: 2018.04.13 15:02:43 +05'30" 


(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


)S3ebSb9ac 


/aBa7 Beb95F3c47026bb37e9e, cr 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


82708410९6200९7509305424364९20 
d 13, 


imber=b6355ad75241d13fa2c6521dd0631733e 
=Manisha 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


शासन निर्णय क्रमांक मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी, दिनांक :- १३ एप्रिल, २०१८ 


सोबतचे परिशिष्ट "ब" 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ीील 


अ. कार्यालयाचे नांव पदनाम पद पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
क्र. संख्या दिनांक 
| a | 2 3 8 
a | उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा (ठाणे) 
२ | तांत्रिक कक्ष, कळवा 
j हेटवणे मध्यम प्रकल्प 
विभाग, कामार्ली 
अभिलेखापाल २  |१.श्री. भा.का.पाटील ३१-०३-२०२० 
२. श्री. भा. गो. ढेणे ३१-०५-२०२६ 
सुतार | -]| १. श्री. सुरेश मा. सुतार | ३१-०५-२०१८ 
शाखा लिपीक ra १.श्री. ज. बा. करकरे ३१-०५-२०२६ 
मदतनीस २ ।१.श्री.आर. जी. राणे ३१-०५-२०२६ 
२. श्री. रा. सि. सोनावणे | ३०-०६-२०१८ 
चौकीदार १० | १. श्री.ब. चं. म्हस्के ३१-०७-२०१८ 
२. श्री. सु. मा. पाटील ३१-०३-२०२१ 
३.श्री. कु. पां. ठाकूर 39-03-2023 
४. श्री. कृ के. गोरीवले ३१-०५-२०२५ 
५.श्री. छ. ब. गुरखा ३१-०३-२०२६ 
६. श्री. ल. गो. धारणे ३१-०५-२०१८ 
७. श्री. ता. प. पाटील ३१-०५-२०१९ 
८. श्री. मा. ठ. खांडेकर ३१-०१-२०२४ 
९. श्री. पां. ना. इंदुलकर | ३०-०६-२०२६ 
qo. श्री. fa. वा.जवके ३१-०५-२०२३ 
मजूर १३ ।१.श्री. सु. र. शेलार ३१-०५-२०१९ 
२. श्री. ना. दा. होळार ३१-०५-२०२१ 
३. श्री. वा.कों. खोपकर ३१-०८-२०२२ 
४. श्री. अ.स.म्हस्के ३१-०५-२०२३ 
५.श्री. म. बा. साळवी ३१-०८-२०२६ 
६. श्री. शि.नि.खोपकर ३१-०५-२०२२ 
७. श्री. श्री. गु. धावडे ३१-०५-२०२७ 
८. श्री. नि. रा.पाटील ३१-०५-२०२६ 
९. श्री. मा. ना. ढाकोळ २९-०२-२०२० 
१०. श्री. वा. जा. पाटील | ३१-०३-२०२२ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.४४/खारभूमी 


११. श्री. प्र. र. थोरवे ३१-०५-२०२६ 
१२. श्री. बा. कृ. जांभळे ३१-०५-२०२१ 
१३. श्री. जा. अ. सावंत ३१-०८-२०२४ 
मेहेतर हिं oo 30-99-2098 
गायकवाड 
शि रायगड पाटबंधारे विभाग 
क्र.२, कोंकणभवन 
मेस्त्री | a | १. श्री. आर. के. साळोखे | 39-04-2022 
मजूर ६ |।१.श्री.रा.गे. देसले ३०-०६-२०१९ 
२. श्री. एस. बी. निरगुडा | ३०-१२-२०२८ 
३. श्री. बी. एम. कराळे ३१-०५-२०१८ 
४.श्री. जी. बी. मोरे ३१-०५-२०१९ 
५. श्री.किसन पांडुरंग 
on 39-04-2022 
६. श्री.दत्ताराम सीताराम 
भोसले 39-04-2024 
पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
8 विभाग, शहापूर 
तांत्रिक शं १. श्री. इंद्रजित करर 
सहाय्यक श्रीनिवास पाथरे 
rem ce १. श्री. गणेडा शांताराम ककवा 
जाचक 
मजूर | 2 १. श्री. वासुदेव दाजी tees 
शिंदे 
२.श्री. चक्रबहादूर प्रे. 
iS 39-03-2023 
पालघर पा. प्रकल्प बां. 
६ विभाग, सूर्यानगर 
चौकीदार cy ns al Tae 39-04-2022 
सा.करबुडें 
मजूर | a | १. श्री. जगन बापू भगत २८-०२-२०२१ 
एकूण ४३ 


Manisha 


Sanjay Sawant 


(मनिषा सावंत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


